सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा 

असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . ५० ] सोमवार , दिनांक २३ नोव्हेंबर २०१५ : अग्रहायण २ , शके १९३७ [किंमत ५ . ०० रु . ] 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 


परिशिष्ट - ७ ब 
जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद यांचे कडुन 
क्रमांक २०१५/ नपाप्र / कार्या-०१/ कावी- ६८१ 


राज्य निवडणुक आयुक्त, महाराष्ट्र यांचे आदेश क्र . 
रानिआ /मनपा -२००५ /प्र . क्र .१७/ का - ०५/ दि . ३ मे २००५ अन्वये प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन महाराष्ट्र नगरपरिषदा , 
नपगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ ( या पुढे 
सदर अधिनियम उक्त अधिनियम म्हणून संबोधित केले जाईल ) 
चे कलम १० पोटकलम ( १) खाली उस्मानाबाद जिल्ह्याचे 
जिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचित दर्शविल्याप्रमाणे 
लोहारा बु . नगर पंचायत क्षेत्र जितक्या प्रभागात विभागण्यात 
येईल त्या प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती निश्चित करण्याचे 


आणि ज्या प्रभागामध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि 
नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्गासाठी जागा राखून ठेवण्यात येतील 
ते प्रभाग आणि त्याच प्रमाणे स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , 
अनुसूचित जमाती आणि नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्य स्त्रियांसह ) 
जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग दर्शविणारा क्रमांक २०१५ / 
नपाप्र/ कार्या-०१ / कावी - ६८१ दिनांक ०९ . १० . २०१५ च्या आदेशाचा 
प्रारुप मसुदा उक्त अधिनियमाच्या कलम १० पोटकलम १ च्या 
परंतूका मध्ये निश्चित केलेल्या पध्दतीप्रमाणे लोहारा बु . नगरपंचायत 
क्षेत्रातील रहिवाश्याच्या माहितीसाठी प्रसिध्द करण्यात आला होता . 
त्यास अनुसरुन आलेल्या हरकतींची सर्वकश विचार करुन , मी 
डॉ . प्रशांत नारनवरे , उस्मानाबाद जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १० , पोट कलम ( १ ) अन्वये प्रदान केलेला 
अधिकाराचा वापर करुन निम्नोक्त आदेश देत आहे . 


औ . भाग १ अ ( असा) - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २३ नोव्हेंबर २०१५ : अग्रहायण २, शके १९३७ 


भाग १ - अ असाधारण 


आदेश 


ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ९ पोटकलम 
( २ ) अन्वये मा .विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशीक संचालक नगरपरिषद 
प्रशासन , औरंगाबाद यांनी जा . क्र . २०१५ / सा . प्र./कक्ष- ४/ नपप्र/ आस्था 
२/ कावी/ दिनांक ३१ / ०७/ २०१५ च्या आदेशान्वये त्यांनी लोहारा 
बु . नगर पंचायत बाबतीत खाली दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाच्या 
सभासदांची संख्या, अनुसुचीत जाती, अनुसुची जमाती व नागरीकांचा 
मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व महिलांसाठी 
( अनुसुचित जाती , अनुसुचित जमाती आणि नागरीकांचा मागासवर्ग 
प्रवर्गाच्या महिलांसह ) राखून ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या 
आहेत . 


०५ 


महिलांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 
खालीलप्रमाणे राहील . 
अ ) अनुसुचित जाती 
ब ) अनुसुचित जमाती 

क ) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
५ . स्त्रियांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून 

ठेवावयाच्या जागांची संख्या 
( अनुक्रमांक ३ समोरील नमुद केलेल्या जागा वजा 

अनुक्रमांक ४ अ,ब , व क समोरील नमुद केलेल्या जागा ) 
२. त्याअर्थी, आता राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र 
यांचे पत्र क्रमांक रानिआ/ नप - २०१५/ प्र.क्रं .- १४/ का /०६, दि . १८ / 
०९ / २०१५ उक्त अधिनियमाचे कलम १० , पोटकलम ( १ ) अन्वये 
प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी , डॉ .प्रशांत नारनवरे , 
जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद या द्वारे लोहारा बु . नगर पंचायत 
क्षेत्र जितक्या भागात विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची संख्या व 
त्यांची व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसुचि मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित 
करीत असुन ज्या प्रभागामध्ये ( अनुसूचित जाती, अनुसुचित जमाती 
आणि नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्यासाठी व महिलांसह ) 
जागा राखून ठेवण्यात येतील , हे प्रभाग निर्दिष्ट करीत आहे . 
५ . या आदेशाच्या तारखेच्या निकट नंतरच्या पुढील 
सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अमलात येईल . 


888 


१ . निवडावयाच्या सभासदांची संख्या 

१७ 
२ . अनुसूचित जाती, अनुसुचित जमाती आणि नागरिकांचा 

मागासवर्ग प्रवर्ग यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या 
अ) अनुसुचित जाती 
ब ) अनुसुचित जमाती 

क ) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
३. महिलांसाठी ( अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती 

आणि नागरीकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या महिलांसाठी 

राखून ठेवावयाच्या जागा धरुन ) 
४ . उपरोक्त क्रं .३ पैकी वरील क्रं .२ ( अ),( ब ) व ( क ) 

येथील जागा मध्ये अनुसूचित जाती, अनुसुचित 
जमाती आणि नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या 


जागा 


__ _ ०९ 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २३ नोव्हेंबर २०१५ : अग्रहायण २ , शके १९३७ 


अनुसुची 

प्रभागाची व्याप्ती 


प्रभाग 
क्रमांक 


प्रभागाचे नांव 


जागा राखीव असल्यास कोणासाठी 
जसे अनु . जाती/ अनु . जमाती/ 
नागरीकांच्या मागासवर्गासाठी वा 
स्त्रियांसाठी अनु . जाती 
स्त्रियांसाठी , अनु . जमाती 
स्त्रियांसाठी नागरीकांचा मागासवर्ग 
स्त्रियांसाठी 


जेवळीकर प्लॉटींग अंशतः 
झोपडपट्टी 


नागरीकांचा मागास प्रवर्ग 

स्त्रियांसाठी 


२ | इंदिरा नगर झोपडपट्टी 


अनुसूचित जाती स्त्रियांसाठी 


उत्तर - स .नं . १८७ ते स .नं . १९८ 
पुर्व - स . नं . १९८ ते मंगेश महाजन 
दक्षिण - मंगेश महाजन ते याशीन महताब शेख ते 

हबीब हसन शेख ते कांत माळी ते युवराज 

गायकवाड ते शिवाजी चौक ते स.नं . १८० 
पश्चिम - स .नं . १८० ते स .नं . १८७ 
उत्तर - तात्याराव कांबळे ते माटे घर 
पुर्व - माटे घर ते भिमाशंकर माने 
दक्षिण - भिमाशंकर माने ते काशिनाथ रोडगे 
पश्चिम - काशिनाथ रोडगे ते तात्याराव कांबळे 

उत्तर - स .नं . १७ ते स.नं . ३३ 
| पुर्व - माशाळकर घर ते स.नं . १७ ते स .नं . ३३ ते 

स. नं . ६९ 
दक्षिण - स .नं . १७ ते स.नं . ३२ ते स .नं . ६९ ते नगर 

पंचायत 
| पश्चिम - नगर पंचायत ते समाज मंदीर ते माशाळकर 

घर ते स .नं . ३३ 


3 


| नगर पंचायत , हनुमान मंदीर , 
मोमिन मस्जिद , महादेव मंदीर 


नागरीकांचा मागास प्रवर्ग 

स्त्रियांसाठी 


स्त्रियांसाठी 


| भवानी मंदीर , गणेश मंदीर , 
जुनी वेश 


उत्तर - इब्राहीम बागवान ते जुनी वेस ते खासबाग 

विहिर ते स .नं . ९६ 
| पुर्व - स.नं . ९६ ते स.नं . १०७ 
दक्षिण - स.नं . १०७ ते स .नं . ८८ ते बसवेश्वर चौक 
पश्चिम - बसवेश्वर चौक ते राजेंद्र पाटील घर ते इब्राहीम 

बागवान घर 


| शिवाजी चौक , गावतळे 


नागरीकांचा मागास प्रवर्ग 

स्त्रियांसाठी 


उत्तर - नारायण रसाळ ते सौदागर रोडगे ते विलास 

कुलकर्णी ते बाबु बोराळे घर 
पुर्व - बाबु बोराळे घर ते रानबा लोहार ते आदमशाह 

फकीर घर 
दक्षिण - फकीर घर ते उर्दु शाळा 
पश्चिम - उर्दु शाळा ते सुरेश कुंभार ते दत्ता वाघमारे 

ते सा . सभागृह ते आंबेडकर चौक ते नारायण 
रसाळ घर 


६ 


नागरीकांचा मागास प्रवर्ग 


शिक्षक कॉलनी , बस स्थान , क 
एम . एस . ई. बी . 


उत्तर - स .नं . १७६ ते शिवाजी चौक 
पुर्व - शिवाजी चौक ते आंबेडकर चौक 
दक्षिण - आंबेडकर चौक ते एमएसईबी पश्चिम बाजू 

ते शंकर जट्टे घर ते नवीन बस स्थानक 

दक्षिण बाजु 
| पश्चिम - बस स्थानक पाठीमागे ते स .नं . १७६ 


c 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २३ नोव्हेंबर २०१५ : अग्रहायण २, शके १९३७ 


भाग १ - अ असाधारण 


७ 


| गुरु बंगले प्लॉटींग , 
अहिल्याबाई होळकर चौक 


स्त्रियांसाठी 


उत्तर - सुधाकर डोकडे घर ते डॉ . हंगरगेकर घर ते 

एमएसईबी पश्चिम बाजू ते एमएसईबी पुर्व 

बाजू 
पुर्व - एमएसईबी पुर्व बाजू ते रसुल खुटेपड घर 
दक्षिण - रसुल खुटेपड ते शेख फरीद घर 
पश्चिम . शेख फरीद घर ते सुधाकर डोकडे घर 
उत्तर - रजिस्ट्रर ऑफिस पुर्व बाजू ते सुधाकर डोकडे 

घर पश्चिम बाजू 
पुर्व - सुधाकर डोकडे पश्चिम बाजू ते नामदेव बंगले 
दक्षिण - नामदेव बंगले ते भवानी चौक 
पश्चिम - भवानी चौक ते रजिस्ट्रर ऑफिस पुर्व बाजू 


विष्णू बंगले प्लॉटींग 


२ 


रजिस्ट्री ऑफिस, पांढरे , 
माशाळकर , झिंगाडे प्लॉटींग 


उत्तर - स .नं . १७४ ते स .नं . १७५ 
पुर्व - स.नं . १७५ ते रजिस्ट्रार ऑफिस ते सुधाकर 

__ पाटील घर उत्तर बाजू 
दक्षिण - सुधाकर पाटील घर ते श्रीमंत बंडगर घर ते 

स.नं . १६९ 
पश्चिम - स.नं . १६९ ते स.नं . १७४ 


१० 


O 


. 


तहसिल कार्यालय , झिंगाडे 
प्लॉटींग , साठे नगर 


अनुसूचित जाती 


| उत्तर - स .नं . १६९ ते श्रीमंत बंडगर घर पश्चिम बाजू 

ते सुधाकर पाटील 
पुर्व - सुधाकर पाटील ते भवानी चौक 
दक्षिण - भवानी चौक ते नेताजी कॉलेज कम्पाऊंड ते 

तहसिल रोड ते स. नं . १६८ 
पश्चिम - स.नं . १६८ ते स .नं . १६९ 


११ 


स्त्रियांसाठी 


वसंतदादा पाटील हायस्कुल , 
ग्रामीण रुग्णालय 


उत्तर - स. नं . १५९ ते श्रीमंत 
पुर्व - तहसिल कार्यालय ते वैजिनाथ होंडराव घ्जर 

ते स .नं . १४२ 
दक्षिण - स.नं . १४२ ते स .नं . १४३ 
पश्चिम - स .नं . १४३ ते स . नं . १५९ 


१२ | शिवनगर , ककय्या नगर 


स्त्रियांसाठी 


उत्तर - तुलसिदास मक्तेदार भुकंपाचे घर ते विरशैव 

ककय्या गृहनिर्माण संस्था 
पुर्व - विरशैव ककय्या गृहनिर्माण संस्था ते अशोक 

होंडराव शेत ते स.नं . १४२ 
दक्षिण - स.नं . १४२ ते स .नं . १४२ 
पश्चिम - स.नं . १४२ ते तुलसिदास मक्तेदार भुकंपाचे 

घर 


१३ 


बारा इमाम मोहल्ला , कदम 
प्लॉटींग 


उत्तर - समिर कोनाळे कॉम्प्लेक्स ते निलू जाधाव घर 
पुर्व - निलू जाधाव घर ते उमाकांत लांडगे घर ते 

स.नं . १४९ 
दक्षिण - स .नं . १४९ ते स.नं . १४२ 
पश्चिम - स .नं . १४२ ते समिर कोनाळे कॉम्प्लेक्स 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २३ नोव्हेंबर २०१५ : अग्रहायण २ , शके १९३७ 


१४ 


नागरीकांचा मागास प्रवर्ग 


छात्रभारती , जुने तहसिल 
कार्यालय 


उत्तर - नटराज वाचनालय ते रमेश कुंभार ते सलिम 

सय्यद ते सौदागर घर ते मोतीराम शेवाळे 
पुर्व - मोतीराम शेवाळे ते माशाळकर घर ते इसाक 

गवंडी ते जब्बार गवंडी ते स . नं . १३५ 
दक्षिण - स . नं . १३५ ते स .नं . १३५ 
पश्चिम - स . नं . १३५ ते नटराज वाचनालय 


१५ 


स्त्रियांसाठी 


गणेश कदम प्लॉटींग , तलाठी 
कार्यालय 


उत्तर - बाबु मनियार ते महंमद हुसेन बागवान घर 
| पुर्व - महंमद हुसेन बागवान घर ते सलिम कुरेशी 

घर ते साहेबलाल घर 
दक्षिण - साहेबलाल घर ते कलीम बांदार 
पश्चिम - कलिम बांदार ते बाबू मनियार 


१६ | ईदगाह मोहल्ला 


उत्तर - एस. बी . आय. बँक ते सां . सभागृह पश्चिम 

बाजू 
पुर्व - सां . सभागृह ते मंजूर फुटानकर ते संजय 

माटे ते सा . बां . ऑफिस 
दक्षिण - सा . बां . ऑफिस ते कमलाकर माटे 
पश्चिम - कमलाकर माटे ते एस . बी . आय. बँक 
उत्तर - काशिनाथ कदम शेत ते कदम शेत जेवळी 

रोड 
पुर्व - कदम शेत जेवळी रोड ते एल . जी . कुलकर्णी 

पेट्रोलपंप 
दक्षिण - एल. जी . कुलकर्णी पेट्रोल पंप 
पश्चिम - स .नं . १३४ ते माटे शेत ते मारुती वाघ घर ते 

____ बापू जट्टे घर ते काशिनाथ कदम शेत 


१७ | सुतार प्लॉटींग , जट्टे प्लॉटींग 


स्थळ : उस्मानाबाद 
दिनांक २३/ ११/ २०१५ 


जिल्हाधिकारी उस्मानाबाद 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २३ नोव्हेंबर २०१५ : अग्रहायण २ , शके १९३७ 


भाग १ - अ असाधारण 


ORDER 


BY THE COLLECTOR OF 
OSMANABAD DISTRICT NO . 2015 /NPP / 

Desk - 1 /W . S .681 


In exercise of the powers conferred on 
him by Order No. S . E . C ./MNP - 2005 / 
P .No. 17 /Ka-5, dated 3May 2005 of the State 
Election Commissioner,Mahrashtra , the draft 
order fixing the number of seats to be elected 
and the extent of the wards into which the 
said Nagar panchyat area of the Lohara Bk . 
Nagar panchyat is to be divided and the wards 
reserved for Scheduled Castes, Scheduled 
Tribes, Backward Class of Citizens and 
Women ( including women belonging to the 
Scheduled Castes , Scheduled Tribes, and the 
Backward Class of Citizens), as the case may 
be, as shown in the Schedule to the draft order, 
bearing No. NO .2015/NPP /Desk - 1 /W . S ..681 
dated 09 .10.2015 was published as required 
by the provision to sub - section ( 1) of section 
10 of the Maharashtra Municipal Councils, 
Nagar Panchyat and Industrial Townships 
Act, 1965, for information of the residents of 
the Lohara Bk . Nagar Panchyat. After 
carefully considering the objections received 
by me inrespect of the said draft order. I, the 
Collector of Osmanabad District in exercise 
of the powers conferred on meby sub - section 
(1) of section 10 of the said Act, herebymake 
the following order namely : 


WHEREAS , the Divisional Commissioner 
and Regional Director, Municipal 
Administration , Aurangabad , by his order 
No.2015 / Sa.pr./Desk -4 / NPP /Est -2/Kavi 
dated 31.07 .2015 issued under sub - section 
(2 ) of section 9 of the Maharashtra Municipal 
Councils , Nagar Panchyat and Industrial 
Townships Act, 1965 , has fixed for the 
Lohara Bk . Nagar Panchyat, the number 
of councillors to be elected and the number 
of seats to be reserved for the Scheduled 
Castes, Scheduled Tribes and the Backward 
Class of Citizens and Women ( including the 
number of seats reserved for women 
belonging to the Scheduled Castes , 
Scheduled Tribes , and the Backward Class 
of Citizens ), as shown below : 


1. The number of Councillors to 


be elected 


: 


17 


2 . The number of seats to be reserved 


(a ) for the Scheduled Casts: 


2 


(b ) for the Scheduled Tribes: 


0 


(c ) for the Backward Class 


of Citizens 


: 


5 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, २३ नोव्हेंबर २०१५ : अग्रहायण २ , शके १९३७ 


3 . The total number of seats to be 


reserved for women 


: 


9 


( including the number of seats 

reserved for women 


belonging to the Scheduled 


Castes, Scheduled Tribes, 

and Backward Class of Citizens ) 


// 2 // 


2 . NOW , THEREFORE , in exercise of 
the powers conferred on me by letter No 
Ra.Ni. Aa./NP-2015 /Pr. Kr. 14 /Ka. 06 , dated 
18.09.2015 of the State Election Commission , 
Maharashtra read with sub - section ( 1) of 
section 10 of the Maharashtra Municipal 
Councils, Nagar Panchyat and Industrial 
Townships Act, 1965 , I Dr. Prashant 
Narnavre Collector of Osmanabad District, 
hereby fixed the number and extent of the 
wards into which the Lohara Bk 
Nagarpanchyat area shall be divided and 
specify the wards in which seats shall be 
reserved for the Scheduled Castes , Scheduled 
Tribes and Backward Class of Citizens and 
Women ( including women belonging to the 
Scheduled Castes , Scheduled Tribes , and the 
Backward Class of Citizens), as the case may 
be, as shown in the Schedule to this Order . 


4 . Out of seats at serial number 3 , the number 
of seats Reserved for women belonging to the 
Scheduled Castes , Scheduled Tribes, and 
Backward Class of Citizens from amongst 
the seats reserved for Scheduled Castes , 
Scheduled Tribes and Backward Class of 
Citizens as shown in item at serial number 
2 (a ),(b ) and (c), respectively , are as under: 


(a) for the Scheduled Casts : 


1 


(b) for the Scheduled Tribes : 


0 


3 . This Order shall take effect for the 
purpose of the next general elections held 
immediately following the date of this Order. 


(c) for the Backward Class of 


Citizens 


5. Number of seats reserved for 


women as General category : 5 


(number of seats at serial 


number 3 minus number of 


seats 


At serial number 4 ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २३ नोव्हेंबर २०१५ : अग्रहायण २ , शके १९३७ 


भाग १ - अ असाधारण 


SCHEDULE 


Extent of the ward 


Ward Name of the 
No. ward , if any 


If the seat is reserved , for 
whom i.e . whether for SC , 

ST,BCC or for Women 
(including SC Women , 
ST Women or BCC 


Women 


(1) | 


(2) 


L 


(3) 


Je vlikar North : Sy .No. 187 to Sy.No. 198 | Backward Class of Citizen 
Plotting , 

Women 
East : Sy. No . 198 to Mangesh | 
Partly 
Zopadpatti 

Mahajan 
South : Mangesh Mahajan to 
Yashin Mahatab Shaikh to Habib 
Hasan Shaikh to Kant Mali to 
Youraj Gaikwad to Shivaji Chouk 
to Sy.No . 180 


2 


West : Sy.No. 180 to Sy .No. 187 

North : Tatyarao Kamble to Mate 
Indira Nagar House. 
Zopadpatti 

East :Mate House to Bhimashankar 
Mane 


Scheduled Cast Women 


N a gar 
Panchyat, 
Hanuman 
Mandir , 
Momin 
Masjid , 
Mahadeo 
Mandir 


South : Bhimashankar Mane to 
Kashinath Roadge 
West: Kashinath Roadge to 
Tatyarao Kamble 
North : Sy .No.17 to Sy .No.33 Backward Class of Citizen 
East : Mashalkar House to Sy. No. Women 
17 to Sy.No.33 to Sy.No.69 
South : Sy .No. 17 to Sy.No. 32 to 
Sy .No.69 to Nagar Panchyat 
West : Nagar Panchyat to Samaj| 
Mandir to Mashalkar House to 
Sy.No. 33 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २३ नोव्हेंबर २०१५ : अग्रहायण २ , शके १९३७ 


Women 


Bhavani 
Mandir, 
Ganesh 
Mandir , Old 


North : Ibrahim Bagwan to Old ves 
to Khasbag well to Sy.No. 96 
East : Sy.No. 96 to Sy.No. 107 
South : Sy.No. 107 to Sy.No. 88 to 
Basveshwar Chouk 


Ves 


West: Basveshwar Chouk to 
Rajendra Patil House to Ibrahim 
Bagwan House . 
North : Narayan Rasal to 
Saudagar Roadge to Vilas 
Kulkarni to Babu Borale House 


Backward Class of Citizen 


Shivaji 
Chouk , 
Gavtale 


Women 


East : Babu Borale House to 
Ranba Lohar to Aadamshah 
Fakir House 


South : Fakir House to Urdu 
School. 


West : Urdu School to Suresh 
Kumbhar to Datta Waghmare to 
Sa. Sabhagrah to Ambedkar 
Chouk to Narayan Rasal House. 


Backward Class of Citizen 


Teacher 
Colony , Bus 
Stand , 
M . S . E . B . 


North : Sy. No . 176 to Shivaji 
ChoukEast : Shivaji Chouk to 
Ambedkar ChoukSouth : 
Ambedkar Chouk to M . S. E .B . 
West side to Shankar Jatte House 
to New Bus Stand South 
side.West: Bus Stand backside to 
Sy.No . 176 


90 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २३ नोव्हेंबर २०१५ : अग्रहायण २, शके १९३७ 


भाग १ - अ असाधारण 


Women 


Guru Bangle North : Sudhakar Dokade House 

to Dr. Hangargekar House to 
Plotting , M .S . E . B . west side to M . S . E .B . 
Ahily abai | East side. 


Hol k a r Fast : M . S . E . B . East side to Rasul 
Chouk Khutepad 


South : Rasul Khutepad to Shaikh 
Farid House . 


West: Shaikh Farid House to 
Sudhakar Dokade House 


Vishnu 
Bangle Plot 
ting 


North : Register Office east side 
to Sudhakar Dokade House west 
side . 


East : Sudhakar Dokade House 
west side to Namdeo Bangle 


South : Namdeo Bangle to 
Bhavani Chouk . 


West: Bhavani Chouk to Register 
Office east side . 
North : Sy .No. 174 to 
Sr.No. 175 


Registry 
Office , 
Pandhre , 
Mashalkar, 
Zingade 
Plotting. 


East : Sy.No .175 to Registry 
Office to Sudhakar Patil House 
north side. 


South : Sudhakar Patil House to 
Shrimant Bandgar House to 
Sr.No. 169 


West: Sy .No. 169 to Sy .No. 174 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २३ नोव्हेंबर २०१५ : अग्रहायण २ , शके १९३७ 


99 


Scheduled Cast 


10 


North : Sy.No .169 to Shrimant 
Tahsil 

Bandgar House west side to 
Office, 

Sudhakar Patil 
Zingade 

East : Sudhakar Patil to Bhavani 
Plotting, 

Chouk . 
Sathe Nagar 

South : Bhavani Chouk to Netaji 
College Compound to Tahsil Road 
to Sy .No. 168 


11 


Women 


West: Sy .No . 168 to Sy .No. 169 
Vasantdada | North : Sy .No. 159 to Tahsil 
Patil Office . East : Tahsil Office to 
Highschool Vaijinath Hoandrao House to 
, Rural Sy .No . 142 South : Sy.No. 142 to 
Hospital Sy. No. 143West : Sy .No. 143 to 

Sy .No. 159 

North : Tulsidas Maktedar 
Shivnagar, 

earthquake house to Virshaiv 
Kakayya | Kakayya Housing Society . 
Nagar 

East : Virshaiv Kakayya Housing 
Society to Ashok Hoandrao Farm 
to Sy .No. 142 


12 


Women 


South : Sy.No. 142 to Sy. No . 142 
West : Sy .No. 142 to Tulsidas 
Maktedar earthquake house 

North : Samir Konale Complex to 
Bara Imam 

Nilu Jadhav House . 
Mohlla , 

East : Nilu Jadhav House to 
Ka d a m 

Umakant Landge House to Sy . No . 
Poltting 149 

South : Sy. No . 149 to Sy.No. 142 
West: Sy.No. 142 to Samir Konale 
Complex . 


13 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , २३ नोव्हेंबर २०१५ : अग्रहायण २ , शके १९३७ 


भाग १- अ असाधारण 


14 


North : Natraj Library to Ramesh | 

Backward Class of Citizen 
Chatrabharti, Kumbhar to Salim Sayyad tol 
Old Tahsil Saudagar House to Motiram 
Office Shevale .East : Motiram Shevale to 

Mashalkar House to Ishak Gavandi 
to Jabbar Gavandi to Sy .No . 
135South : Sy.No. 135 to Sy.No. 135 
West : Sy.No . 135 to Natraj Library 


15 


Ganesh 
Kadam 
Plotting , 
Talati 
Office . 


North : Babu Maniyar to 
Mohammad Husen Bagwan 
House.East : Mohammad Husen 
|Bagwan House to Salim Kureshi| Women 
House to Saheblal House. South : 
Saheblal House to Kalim 
Bandar West : Kalim Bandar to Babu 
Maniyar. 


16 


| Idg a h 
Mohalla 


North : S .B .I. Bank to Sa .Sabhagrah 
west side .East : Sa . Sabhagrah to 
Manjur Phutankar to Sanjay Mate to|| 
P .W .D . OfficeSouth : P .W . D .Office || 
to Kamlakar Mate.West: Kamlakar 
Mate to S . B .I. Bank . 


17 


Sutar 


- 


Plotting , 
J atte 
Plotting 


North : Kashinath Kadam Farm to 
Kadam Farm Jevli Road .East : 
Kadam farm Jevli road to L .G . 
|Kulkarni Petrol Pump. South : L .G .] 
|Kulkarni Petrol PumpWest : Sy .No. 
134 to Mate farm to Maruti Wagh | 
House to Bapu jatte House to 
Kashinath Kadam farm . 


Place : Osmanabad 


Dated : 23 /11/2015 


Collector Osmanabad 


प्रकाशक, मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय, औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले . 


